मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक 
या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील मंजूर नियत 
अस्थायी पदांना व रुपांतरीत अस्थायी पदांना दि. 
०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदतवाढ २०१९/४१८/प्र.क्र.१३१/२०१९/जसंनि 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - १६/१०/२०१९ 


पहावे :- १) शासन निर्णय क्र. पदनि २०१९/१४०/प्र.क्र.४१/२०१९/जसंनि, दि. २२/०३/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक, या कार्यालयाचे पत्र 
जा.क्र.मुअनिवज/प्र.लि/(१८२/२०१८)मुदतवाढ/१४९७/२०१९. दि. ०३/१०/२०१९. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ११/०९/२०१९. 


प्रस्तावना:- 
मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक, कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 

कार्यरत असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ७५० पदांना तसेच रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील एकूण १४८ पदांना दिनांक २२/०३/२०१९ च्या शासन निर्णय क्र. पदनि - २०१९/ 
१४०/प्र.क्र.४१/२०१९/जसंनि अन्वये दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ११/०९/२०१९ अन्वये 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० 
या कालावधीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुख्य अभियंता, 
नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
७३१ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १३० पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ ते 
२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
१. मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक यांच्या संदर्भ क्र. २ दि. ०३/१०/२०१९ च्या 
पत्राच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील नियत 
अस्थायी अस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ७३१ अस्थायी पदांना 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १३० पदांना 
दिनांक ०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/४१८/प्र.क्र.१३१/२०१९/जसंनि 


२. उपरोक्त पदांचा वेतन व भत्याचा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक आय-३ 

१) मुख्य अभियंता नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक-४ 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे (योजनांतर्गत) ८० सर्वसाधारण, 
००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (०१) (०३) 
मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक २७०१ ८८७३ 

२) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथःकरण मंडळ, नाशिक 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (09) (०४) 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथ:करण मंडळ, नाशिक 
(योजनांतर्गत) २७०१ ९२५२ 

३) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
२७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
००२ आधार सामग्री गोळा करणे (०१) आस्थापना (०१) (०४) 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
(योजनेत्तर) २७०१ ९०८३ 

४) कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, (कळवा) ठाणे 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
००५ सर्वेक्षण व अन्वेषण (०१) आस्थापना (०१) (०५) 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन मंडळ, नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ ९२१६ 

५) अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
(००४) संशोधन (०१) आस्थापना (०१) (०२) 
अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ २६१४ व 
मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष - २७०१, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/४१८/प्र.क्र.१३१/२०१९/जसंनि 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण, 
००१ संचालन व प्रशासन (०४) व्यवस्थापन आस्थापना 
(०४) (०६) आस्थापना (योजनेत्तर) 
अधीक्षक अभियंता,धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक 
(अनिवार्य) २७०१ १७८१. 


३. शासननिर्णयवित्तविभागाच्या उक्त संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक ११/०९/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९१०१६१५१८५४७०२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


lly signed by Virandra Gaikwad 


Sunita Virandra mance 


2.5.4.20=31068f7 1 38cecScfd3f7311fdd98ec345b9dcaeaal b398 
726c76f953f0e37af5, 


ialNumber=7b3d0ddae7bSf68c7 1f56026f5d7eb976a590Fff1 
a | Wa 2e613dac6fd709b6c801646, indr Wi 
D 


2019.10.16 15:23:33 +05'30! 


(सुनिता गायकवाड) 
सोबत : प्रपत्र - अव ब. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


- 9 
२ 


3 
tof 


4 


महालेखापाल 9/2, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

प्रधान सचिव, (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
मुख्य अभियंता (जस) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक. 

आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उप सचिव, सेवा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक. 
९) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथःकरण मंडळ, नाशिक. 

१०) अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक. 

कार्यकारी अभियंता, जलनियोजन विभाग, नाशिक. 

कार्यकारी अभियंता, डाटा सेंटर विभाग, नाशिक. 

कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, पुणे/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 
कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, (कळवा) ठाणे. 

संशोधन अधिकारी, जळलगती संशोधन विभाग- क्र. १ 

संशोधन अधिकारी, उपकरणे संशोधन विभाग, नाशिक. 

कार्यासन आ (प्रशि)/अर्थसंकल्प-१/ जलसंपदा विभग, HATHA, मुंबई ३२. 

जसंनि कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, संग्रहार्थ. 


SS क 


£93) 


9 


(३ 


१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


Ya re Ye >. > > &-< > 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र-अ 


कार्यालयाचे नांव : मुख्य अभियंता,नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक-४ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदवार स्थिती दर्शविणारा तक्‍ता 


अ. पदनाम मुख्य धौक्षक | कार्यव कार्यकारी | कार्यव कार्यव धोक्षक dere |कार्यव कार्यव कार्यव कार्यव कार्यव एकूण पदे 
क्र अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, | अभियंता, 
नियोजन ब | आधार जल  ।जलहवामान | जल जलगती |धरण आधार ।जलविज्ञान | जलविज्ञान | जलविज्ञान | जलविज्ञान । जलविज्ञान 
जलविज्ञान, | सामग्री | नियोजन | आधार | नियोजन | संशोधन ।सुरक्षीतता | सामग्री । प्रकल्प प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प 
नाशिक-४ | पृथःकरण | विभाग, सामग्री |।वबिभाग (पूर) | विभाग, संघटना | संकलन । विभाग, | विभाग, | विभाग, | विभाग, | विभाग, 
मंडळ, | नाशिक-४ । प्रक्रीया नाशिक-४ | नाशिक-४ नियोजन ब |अमरावती | नागपूर | औरंगाबाद | पुणे ठाणे 
नाशिक-४ विभाग, जलविज्ञान 
नाशिक-४ मंडळ, 
नाशिक-४ 
] 3 p |» [| « [3 ate 
g g a =a] g 
१. |. *..: ,॥- :9. «| || ० |? ee 
a काहा क! र्र 
सहा.अ.अ./उप अभियंता,/उप का. अ./ सहाय्यक g १ ३ ३ ष्‌ 9 9 ६१ 
संशोधन अधिकारी 
६ |क..अ./स.अ.श्रे.२/ शा.अ. (स्थापत्य)/ शू g we ee डड २२ १५५ 
७ | शास्त्रीय अधिकारी/ वैज्ञानिक अधिकारी |. 0__| za } 2° | | 8 | | oo | } ° | g 
ट[त्यापत्व आभस्हाब्यक डक क्य पाड या ल्ह्या वतच्या ~ सर 
९ 3 g g g g g १ न 
१० | आरेखक श्रे. | o [| ° [| © [| © [ ©» | © [ © | 
आरेखक श्रे.२ g | oe | g g १ १ 9 
a % 
९३ [at ब wh see eee I ew ee | कडा we Par eal 
ष्ठ दिड aa | Q 
सहाय्यक/ संशोधन सहाय्यक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक 
सहाय्यक 
ध्वनी चालक [1 0__|_0_|_0_[__0__| 
भांडारपाल/ स.भां.पाल शिकळिकाडाका श्‌ 
प्रथम लिपीव १ | o [| 8 १ 
वरिष्ठ लिपीव ¥ g 9 ९ 
कनिष्ठ लिपीक/ भांडार लिपीक/टंकलेखक 9 डु १३ २० 
लघुलेखक (उच्चस्तर) aoe al | 3 | |. 0_| |. 0__| 
लघुटंकलेखक / लघुलेखक (नि.श्रे.) १ [० | ० [© | 
Q सगणक की | 0__| =e a] } ° | 
वाहनचालक १ ¥ 3 ष्‌ 
eR } 0__| | ° | } o | } 0__| 
नाईक eae दळ १ 
शिपाई ३ g ९ १ 
चौकोदार/ / व दर्जा 1/ मदतनीस १ | ० | ३ 4 
३० २७ ६९ ११९ 


D:\OLD BACKUP\Sadgir FC\ continution 2013-14 Continuation 2942013\Sthai Ashthai Posts.xls 


कार्यालयाचे नांव- मुख्य अभियंता,नियोजन व जलविज्ञान ,नाशिक 


प्रपत्र-ब 


रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना पदांना दि ०१.१०.२०१९ ते दि २९.०२.९०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


कार्यालयाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथ:करण मंडळ, नाशिक 


विभागीय कार्यालयाचे नाव :- संशोधन अधिकारी, जळगती संशोधन विभाग w.2 


ee रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी जा 
अक पदनाम अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदांची संख्या 'जन्स. lula Sala 
नांव दिनांक दिनांक 
स्थायी ।अस्थायी | एकूण 
Em २ ३ v ष्‌ द ७ | ८ ९ Ro 
re | १. | बाळासाहेब गंगाधर जाधव i g १ । १५/०८/१९६३ | ३१/०८/२०२१ 
संशोधन 
अधिकारी २ | भगौरश त्रंबक आमले ०१/०४/१९६० | ३१/०३/२०२० 
जलगती 
१) nie , | छबुकिसन आव्हाड ०१/०६/१९६० | ३१७५/२०२० 
संशोधन मजुर न डु डु 
विभाग क्र. वह तानाजी यशवंत आभाळे ०१/०६/१९६१ | ३१/०५/२०२१ 
r अशोक रघुनाथ खांदवे १५/०३/१९६४ | ३१/०३/२०२४ 
(अ) 'एकुण ca & & 
कार्यालयाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना,नाशिक 
विभागीय कार्यालयाचे नाव :-संशोधन अधिकारी, उपकरणे संशोधन विभाग, नाशिक 
रुपांतरीत स्थायी/अस्थायी 
अ.क्र कार्यालयाचे | पदनाम पदांची संख्या जन्म सेवानिवृत्तीचा 
री अ.क्र. | कर्मचा-याचे नाव frais नाक 
नांव दिनांक दिनांक 
स्थायी | अस्थायी | एकूण 
९ | २ 3 ०1 & द a é te | ° 
पंशोश् ६ गजानन महादेव जोशी १४/०९/१९६१ । ३०/०९/२०२१ 
अधिकारी 
उपकरणे ७ | SBR काशिनाथ 
संशोधन ०१/०६/१९६१ | ३१/०५/२०२१ 
बिभाग, 
नाशिक ८ | यशवंत पोपट शेखरे ०२/०६/१९६० | ३०/०६/२०२० 


] 
मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 


विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, अमरावती 


पां प्थायी/अस्थायं 
अ.क्र. कार्यालयाचे पदनाम ।अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदांची संख्या Patil oe 
नाव स्थायी अस्थायी एकूण नाक नाक 
१ २ 3 "1 & ६ | ७ | ¢ ९ fF go | 
उपविभागीय 
१) अधिकारी, ae 
> मापी भिलावेकर नारायण 
kk ९ ame - १ १ । २५/०२/१९६० २९/०२/२०२० 
पविभाग, 
अकोला 
मजूर | १० | दादागणेशरावइंगळे | ० | १ २२/०५/१९६९ ९१/०५/२०२९ 
एकूण | o | २ २ 
२) उपविभागीय ११ | पाटील राजेंद्र छगन ०१/०६/१९६५ २१/०५/२०२५ 
अधिकारी ai १२ | तायडे नथ्थू राघ ०१/०६/१९६२ ९१/०५/२०२२ 
ACTA al आंबेकर शालोकराम ती शु ¥ 
प्रकल्प खलाशी | 33 वरात ०१/१२/१९६३ ३०/११/२०२३ 
पवि 
ळगाव ws । पाटील दिलीप मोहन पम ०१/०६/१९६२ ३१/०५/२०२२ 
ae १५ | चौधरी राजेंद्र भाऊराव [se] १ १ । 0१/०६/१९६५ ३१/०५/२०२३ 
भावसार :> 
१६ — ०९/०३/१९७१ |३१/०३/२०३१ 
१७ | पाटील रमेश काशीनाथ १९/०५/१९६४ ३१/०५/२०२४ 
१८ | पाटील राजेंद्र दगा ०१/०६/१९७० ३१/०५/२०३० 
१९ पाटील धनराज आत्माराम ०१/०६/१९६४ ३१/०५/२०२४ 
२० | काटे लिलाधर आनंदा ०२/०७/१९६० ९१/०७/२०२० 
मग पालवे नंदलाल | ae |e 
22 —_ १५/०८/१९६७ ३१/०८/२०२७ 
ंडगे आत्माराम 
२२ | ञरीधर ०८/०३/१९६४ ३१/०३/२०२४ 
कुलकणी अजित 
२३ |. ०६/०५/१९६८ ३१/०५/२०२८ 
२४ | महाजन वासुदेव केशव. ०६/०२/१९६० (२९/०२/२०२० 
एकूण 1 ०0_| शड श्ठॅ 
पविभागीय माप पाटील दिलीप बभुता 
२ भु 
peak लिपिक | २९ [ee] १ 2 । १५/०७/१९६४ ३१/०७/२०२२ 
३) | जलविज्ञान २६ | भोई आत्माराम महागू ०५/०५/१९६१ ९१/०५/२०२१ 
प्रकल्प मापी - : : 
व म खलाशी | २७ । मराठे बापु पुंडलीक ०१/०५/१९६७ ९०/०४/२०२७ 
be a [=] ३ ३ 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 


विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, नागपूर 


पां प्थायी/अस्थाय 
अ.क्र. sl पदनाम ।अ.क्र. | कर्मचा-याचे नाव पदांची संख्या क ततचा 
स्थायी | अस्थायी | एकूण 
१ २ ३ डं & ६ | ७ | ८ ९ | go | 
२८ | अउमे महेंद्र काशिनाथ ०३/१२/१९५९ । ३१/१२/२०१९ 
२९  हत्तीमारे रतोराम श्रीराम | श्रीराम ३०/०१/१९६० | ३१/०१/२०२० 
sorta | cag [82 | ति दादा साऊरतर २४/०१/१९६४ | ३१/०१/२०२४ 
अधिकारी . ' gore | ag (वता १ गी ६ | १४/०९/१९६२ | ३०/०९/२०२२ 
जलविज्ञान तुळशीराम 
१) | प्रकल्प ३२ | थोटे पुरुषोत्तम फागोजी | १३/०८/१९६३ | ३१/०८/२०२३ 
उपविभाग ३३ | कठणे श्रीकृष्ण दाजीब् ०१/०७/१९६३ । ३०/०६/२०२३ 
नागपूर क सोनवणे चिंतामण 
अकुशल रतीराम ०७/०४/१९६६ । २०/०४/२०२६ 
त दी ३५ | जामगडे बाळू शामराव ह है : ०१/०७/१९६४ | ३०/०६/२०२४ 
३६ | बागडे संजय रामदास २२/०४/१९७१ । ३०/०४/२०३१ 
एकूण] ० | ९ | ९ | 
३७ | शेख हबीब महेबूब २७/०५/१९६१ । ३१/०५/२०२१ 
त ३८ | लेंडे विजय गोविं २७/१२/१९६१ | ३१/१२/२०२१ 
गी २९ oe ०५/०९/१९६१ | ३०/०९/२०२१ 
प्रकल्प ४० | राळेकर राजेंद्र भिमराव २०/०६/१९६३ | ३०/०६/२०२३ 
२) उपविभाग मापी we भाऊ नारायण इंगळे ०२/०८/१९६५ | २१/०८/२०२५ 
वर्धा. खलाशी | ४२ | पडधन अनंत गुलाबराव | = = १५/११/१९५९ । ३०/११/२०२१ 
४३ | पुसदेकर शरद माणिक १०/०५/१९६० | ३१/०५/२०२० 
पिंपळकर रमेश 
rie eet १५/०१/१९६६ | ३१/०१/२०२६ 
४५ | कुजेकर अशोर रतिराम ०१/११/१९६३ | ३०/९१/२०२३ 
४६ | राठोड वसंता भोजू ०६/१२/१९६१ | ३१/१२/२०२१ 
४७ । जयवंत सखाराम जाधव ०७/०२/१९६४ | २९/०२/२०२४ 
ये ४८ | सांबापूरे रमेश गणपत डं : ३ 0७/०५/९९६४ | ३१/०५/२०२४ 
शेख मोहम्मद गौस 
कामगार । ४९ ea ०१/११/१९६२ । ३१/९०/२०२२ 
एकूण| ० | ९३ | १३ 
पव्िभागीय भजभुजे केशव 
eet el राजी १८/०६/१९६२ | ३०/०६/२०२२ 
जलविज्ञान 
३) ' प्रकल्प क ण र. o | ६ | ६ | ३०/०९/१९६४ | ३०/०९/२०२४ 
उपविभाग 
चंद्रपूर ५२ | मोहुले श्रोधर थोंडबाजी | १२/०२/१९६३ | २८/०२/२०२३ 
५३ | मेश्राम विठोबा नारायण ०३/०५/१९६० | ३१/०५/२०२० 


५४ | चिचघरे बसंता तानब ०९/०३/१९६० | ३१/०३/२०२० 
ir कोवे रामकृष्ण 
डु 
दशरथजी २४/१२/१९६१ । २१/१२/२०२१ 
एकूण pers & द 
४) । उपविभागीय ५६ | ठाकरे युवराज मोतीराम ३०/०३/१९६२ । ३१/०३/२०२२ 
अधिकारी a ५७ | भांडेकर नामदेव मनोहर । १५/१०/१९६५ | ३१/१०/२०२५ 
जलविज्ञान मा बोदलकर म री . डं 
प्रकल्प खलाशी | ५८ ०१/०७/१९६३ । ३०/०६/२०२३ 
उद्धवजी 
उपविभाग = 
ब्रम्हपुरी ५९ | बोरकर देवाजी ०१/०७/१९६५ । ३०/०६/२०२५ 
एकूण oa v 1 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद 


पां प्थायी/अस्थाय 
कार्यालयाचे पदांची संख्या जन्म सेवानिवृत्तीचा 
अ.क्र. 'पदनाम अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव दिनाक दिनाक 
नांव = एकूण दिनांक दिनांक 
अस्थायी | SE 
१ २ 3 v ष्‌ द oe ८ ९ | ko 
पविभागीय । माप 
जगताप T 
ear लिपिक ६० | जगताप ज्ञानोबा दशरथ शि १ १ २१/०६/१९६५ | ३०/०६/२०२३ 
2) जलविज्ञान ६१ | येडे नाना नारायण ०१/०१/१९६० | ३१/०१/२०२० 
nae मजूर | R R 
उपविभाग, जू ६२ | अराक अशोक सोनाजी ०४/११/१९६० । ३०/०४/२०२० 
औरंगाबाद 
'एकूण | o | 3 3 
२) | सहाय्यक शेख जैनोद्यीन शेख 
aa खलाशी | ६३ अब्दुल शि g १ । ०२/०६/१९६१ ३०/०६/२०२१ 
श्रेणी१ 
जलविज्ञान 
प्रकल्प मजूर | ६४  श्री.दुबे किसन तानाजी रि १ १ | १०/०८/१९६१ ११/०८/२०२१ 
उपविभाग 
जालना 
'एकूण कित २ २ 
३) Tao तुकाराम 
खलाशी | °° | बापुराव po १ १ | २५/०७/१९६७ २१/०७/२०२७ 
उपविभागीय ६६ | शामसुंदर बळीराम i 
ida १/०६/१९६५ |२१/०५/२०२५ 
अधिकारी : — 
जर्लावज्ञान भमराव ग्यानोबा 
चपता ६७ महिपाळे १५/०९/१९७० २०/०९/२०३० 
उपविभाग मजूर | ६८ | संजय निवृत्ती गव ० ष्‌ ५. | ०२/०४/१९७४ ३०/०४/२०३४ 
नांदेड र 
४ य 110003. १०/०७/१९६५ (३१/०७/२०२५ 
ve ey oh ०२/०४/१९६८ ३०/०४/२०२८ 
एकूण ० & & 


४) | उपविभागीय । मापी आपेट तुकाराम 
अधिकारी लिपिक ७१ शिवाजी ० १ x १५/१०/१९६२ |२१/१०/२०२० 
जलविज्ञान । खलाशी | ७२ | पवार दिलीपसिताराम | ० |. १ १. । २०/०५/१९६४ ३१/०५/२०२४ 
प्रकल्प ७२३ | ढगे दामू कामाजी ०९/०८/१९६२ ३१/०८/२०२२ 
डकल ७४ | कस्पटे लक्ष्मण हरी ०७/०६/१९६४ ३०/०६/२०२४ 
आबेजांगा मदासी कल्याण 
७५ लक्ष्मणराव : : ११/०९/१९६४ ।३०/०९/२०२४ 
मजूर रामचंद्र | 
TE | ६ magi ३०/०६/१९६० ३०/०६/२०२० 
७७ । नाईकवाडे मुक्रम रसुल ०१/०५/१९६९ (२०/०४/२०२९ 
७८ व ०६/०८/१९७१ ३१/०८/२०३१ 
एकूण| o | ८ ८ 
कक तया मजूर ७६ | खांदवे हिरामन पांडूरंग Ea १ १ | १५/०५/१९६४ २१/०५/२०२४ 
अधिकारी 
जलविज्ञान 
ee स्वच्छक | co | सारवान छबु गोपाल वि १ | १९ | ०१/०६/१९६१ २१/०५/२०२१ 
उपविभाग 
नाशिक 
'एकूण | 0_| २ २ 
६) | उपविभागीय ८१ । श्री.जायगुडे सुधाकर 
अधिकारी दत्तात्रय ०१/०६/१९६० |३१/०५/२०२० 
जलविज्ञान भ्र cv. | श्री.इंझे दिगंबर 
ee मजूर साहेबराव ही 3 3 ०१/०६/१९६९ |३१/०५/२०२९ 
उपविभाग श्री.नांगरे अशोब 
नेवासा C3 साहेबराव १५/०६/१९६५ ३०/०६/२०२५ 
एकूण| ० | ३ ३ 


मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, पुणे 


पां प्थायी/अस्थाय 

कार्यालयाचे पदांची संख्या जन्म सेवानिवृत्तीचा 

अ.क्र. : Wea =| Sm. कर्मचा-याचे नाव fate दिनाक 

नांव जिन एकूण दिनांक दिनांक 
अस्थायी | S% 

१ २ 3 v ष्‌ ६ | ७ | ८ ९ | go | 

१) | सहाय्यक जारी नंदकुमार 
aafaear CY — १५/०६/१९६२ | ३०/०६/२०२२ 
श्रेणी१ गेज | Ch | काटे सुरेश बळवंत १९/०६/१९६० | ३०/०६/२०२० 
जलविज्ञान aot न ३ ३ 
प्रकल्प a सुरवसे अजितकुमार 
उपविभाग, ही ART २०/०५/१९६१ । ३१/०५/२०२१ 
पुणे 

एकूण | o | 3 3 

२) उप ल जी य गेज । ८७ । राक्षे गोपाळ सोपान २८/०८/९९६० | ३१/०८/२०२० 
अभियंता — ० २ २ 
जलविज्ञान | ८८ | पवार देविदास नारायण | | ०७/१२/१९६२ | ३१/१२/२०२२ | 
प्रकल्प | मजूर ८९ हलली fe | ९ | ९. | सेटवर | इशारे गोसावि कैलास 

म ८ 

दण धात जूर 8 किसनगिरी ० 4 g २१/०५/१९६५ । २१/०५/२०२५ 


शिरुर. 
एकूण| ० | ३ 3 
पविभागीय ९ इके बाळासाहेब 
३) कारी : ee हे ०१/०६/१९६१ | ३१/०५/२०२१ 
जलविज्ञान गेज | ९९ कलकणी धनंजय 
प्रकल्प खलाशी अच्युतराव - 3 3 २८/०५/१९६२ | ३१/०५/२०२२ 
उपविभाग, पोलाशी हणुमंत 
सोलापूर ९२ अप्पाश्या ग ०१/०६/१९६२ | ३१/०५/२०२२ 
एकूण| o | ३ | ३ 
७५) सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी १ 
जलविज्ञान गेज तया 
—— खलाशी ९३ | पाटील रविंद्र आनंदराव - g शै ०१/०६/१९६१ | ३१/०५/२०२१ 
उपविभाग 
सातारा 
एकूण ०७, | Lee. | Ee 
६) | उपविभागीय मजूर पाटील धोंडीराम 
अधिकारी मजूर ३: शामराव i g शै ०१/०५/१९६२ ।२३०/०४/२०२२ 
जलविज्ञान 
प्रकल्प 
उपविभाग  , चोकोदार । ९५ । गावडे दत्ता लक्ष्मण त्स १ १ | ०१/०५/१९६० | ३०/०४/२०२० 
कोल्हापूर 
एकूण ० | २ २ 
मंडळ कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक-४ 
विभागीय कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, कळवा, ठाणे 
पां प्थायी/अस्थाय 
अ.क्र. कार्यालयाचे 'पदनाम अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदांची संख्या ais सेवानिवृत्तीचा 
नांव स्थायी एकूण दिनांक दिनांक 
अस्थायी | SB 
१ २ ३ v ष्‌ ६ | ७ | ८ ९ | ko 
उपविभागीय 
अधिकारी 
१) Lo an चौकीदार । ९६ | मराडे एकनाथ गणपत E १ १ । १५/०५/१९६५ | ३१/०५/२०२५ 
पविभाग, 
ठाण 
एकूण o | ९१ | ९ | 
उपविभागीय 
अधिकारी 
2.0. . चौकोदार | ९७ खंडागळे नंदू रामा . g १ । ३०/०५/१९६० | ३१/०५/२०२० 
पविभाग, 
एकूण | o | 8 Le 
उपविभागीय a देसाई बाळासाहेब 
8c 
३) अधिकारी नारा बाबुराव ० Bw | ९४ । ०१/०६/१९६२ | ३१/०५/२०२२ 


बांबरकर गजानन भाऊ 


०१/०६/१९६८ | ३१/०५/२०२८ 
डड १०० | सावंत रावजी पांडुरंग ०१/०६/१९६० | ३१/०५/२०२० 
१०१ | भोपळे दयानंद कृष्णा ०१/०६/१९६८ | ३१/०५/२०२८ 
१०२ | देसाई संजय लक्ष्मण ०३/१०/१९६६ | ३१/१०/२०२६ 
१०३ | गांधी संदिप रामचंद्र ०९/०५/१९६५ | ३१/०५/२०२५ 
Row | नाइक सुहास शंकर १७/११/१९६० | ३०/११/२०२० 
१०५ | गवस सुभाष नारायण ०२/०६/१९६९ । ३०/०६/२०२९ 
१०६ | बांबरकर यशवंत भाऊ ०१/०५/१९६६ । ३०/०४/२०२६ 
१०७ | कवोीटकर राजेंद्र रामचंद्र २१/०९/१९७३ | ३०/०९/२०३३ 
णे सत्यवान 
१०८ क ०४/०९/१९६४ | ३०/०९/२०२४ 
१०९ | सुर्वे विजय तातोजीराव ०१/१२/१९६२ | ३०/९१/२०२० 
कुलकणी सुहास 
११० कळक २१/०५/१९७१ | ३१/०५/२०३१ 
१९१ | बहुतले अशोक कृष्णा ०१/०६/१९६८ | ३१/०५/२०२८ 
एकूण Qv gv 
११२ | सावंत रविंद्र रामचंद्र १३/०५/१९६७ | ३१/०५/२०२७ 
११३ | सावंत अच्युत गोविं १५/०६/१९६६ | ३०/०६/२०२६ 
११४ | सावंत श्रीकृष्ण गुण ०१/०२/१९६६ | ३१/०१/२०२६ 
११५ | साळवी चंद्रकांत गणपत ०१/०६/१९६१ । ३१/०५/२०२१ 
११६ | गवस उदय तुकाराम ०१/०६/१९६५ | ३१/०५/२०२५ 
११७ | कानडे यशवंत विश्राम ११/०४/१९६९ | ३०/०४/२०२९ 
earth ११८ | माने अशोक धोंडु ०१/०३/१९६३ । २८/०२/२०२१ 
अधिकारी मापी | ९९९ । सुर्वे रमाकांत राजाराम ०१/०६/१९६६ | ३१/०५/२०२६ 
8) : खलाशी १२० | पांगम रामचंद्र शे टू ०१/०६/१९६४ | ३१/०५/२०२४ 
प्रकल्प 
oe १२१ | कानडे रविद्र सखाराम ०१/०६/९९६५ | ३१/०५/२०२५ 
व कविटकर राजन 
१२२ जगण २०/०६/१९६९ । ३०/०६/२०२९ 
कर HIRT 
१२३ eae १७/०८/१९७२ | ३१/०८/२०३२ 
करमळकर रमाकांत 
१२४ — १०/०२/१९६२ । २८/०२/२०२२ 


१२५ 


कानडे रावजी राजाराम 


०१/०६/१९७२ | ३१/०५/२०३२ 
१२६ | राणे सुनिल जगन्नाथ ०६/१२/१९६३ | ३१/१२/२०२३ 
१२७ | गवस शिवा सखाराम ०८/०८/१९६४ | ३१/०८/२०२४ 
१२८ | गवस जगन्नाथ नाना ०१/०६/१९६५ । ३१/०५/२०२५ 
१२९ | भालेकर शरद म : २ | ?४०६/१९६३ | ३१/०५/२०२३ 
चौकोदार १३० | गवस चंद्रकांत लक्ष्मण ०२/०६/१९६० | ३०/०६/२०२० 
एकूण हिया ee 
क) 'एकूण १२२ । १२२ 
एकूण (अ--ब--क) १३० 


१३० 


